प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग, नागपूर येथील चंद्रपूर 
जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी तालुक्यातील ३६ माजी 
मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्ती कामास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र- ७८४/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ मार्च, २०२४. 
वाचा: 
१. शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५१६/जळल-१, दिनांक 
99.90.2023. 
२. अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर यांचे पत्र sh. तांशा- 
१/१९७१, दि. २६.१२.२०२३ 


प्रस्तावना 

राज्यातील माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन व दुरुस्ती आवश्‍यक असलेल्या योजनांची 
दुरुस्ती करुन सिचन क्षमता व पाणीसाठा पुनर्स्थापित करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भीय शा. नि क्र. १ 
अन्वये मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. नागपुर प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत ३६ 
योजनांची दुरुस्ती करण्यात येणार असुन दुरुस्तीसाठी एकूण रक्‍कम रु. ४१८.०५ लक्ष इतकी आहे. 
प्रस्तावित ३६ ALA तलाव योजनांच्या मूळ संकल्पित पाणीसाठा १९११.२२ स.घ.मी व मूळ सिंचन 
क्षमता ६३४.९१ हेक्‍टर असुन प्रत्यक्षात पाणीसाठा ११६१.४२ स.घ.मी व सिंचन क्षमता 308.92 हेक्‍टर 
इतका होत आहे. दुरुस्तीमुळे ७४९.८० स.घ.मी पाणीसाठा व ३३०.७९ हेक्‍टर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित 
होणार आहे. त्यामुळे संकल्पित पाणीसाठा व सिंचन क्षेत्र उद्दिष्ट्ये साध्य होत आहे. सदर कामांना 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव उपरोक्‍त संदर्भीय पत्र क्र. २ अन्वये शासनास सादर झाला 
आहे. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर यांनी आपल्या स्तरावर सर्व 
अंदाजपत्रकांची छाननी/ तपासणी केली आहे. उपरोक्‍त बाबींचा विचार करून उल्लेखित ३६ कामे 
आराखड्यातील प्राधान्यक्रमांक १ मध्ये समाविष्ट असल्याने प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे 
विचाराधीन होते. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७८४/जल-१ 


शासन निर्णय : 
नागपुर प्रादेशिक जलसंधारण विभागातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी तालुक्यातील एकूण ३६ 

मा.मा. तलाव योजनांच्या पुनरुज्जीवन व दुरुस्तीची अंदाजपत्रकिय किंमत रुपये ४१८.०५ लक्ष (अक्षरी 

रुपये चार कोटी अठरा लक्ष पाच हजार फ़क्त) इतकी आहे. या किंमतीच्या अंदाजपत्रकांना खाळील 
अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

१ उपरोक्त पैकी प्रत्येक योजनेस स्वतंत्ररित्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. आदेशा 
एकत्रित केलेला आहे. 

२ या तलावांचे पुनरुज्जीवन झाल्यावर पुढील देखभाल दुरुस्तीकरीता हे dad "निस्तार हक्क 
धारक पाणी वापर संस्था" तयार करुन त्यांना हस्तांतरण करण्यात यावेत. तथापि, एखाद्या 
तलावावर "निस्तार हक्क धारक पाणी वापर संस्था निर्माण करणे शाक्य नसल्यास निस्तार हक्क 
धारकांची सहमती घेऊन त्या गावातील ग्रामपंचायतीला तलाव हस्तांतरित करण्यात यावेत. 


३) शासन निर्णय दिनांक ११.१०.२०२३ मधील तरतुदीनुसार दुरुस्ती करण्यात यावी. 

४ दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकारी यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

५ दुरुस्तीच्या कामाचा दोष दायित्व कालावधी (Defect Liability Period) हा ५ वर्ष राहील. 
६) दुरुस्तीच्या कामांचे Geotag व वेळेसह व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहील. 


8) काम सुरू करण्यापूर्वी 

b) २५% पूर्ण झाल्यानंतर. 

०0 ५०% कामपूर्ण झाल्यानंतर. 

d) ७५% कामपूर्ण झाल्यानंतर. 

e)  १००% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 
या कामात पाच टप्प्यात ७80199 व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे. प्रत्येक टप्प्याच्या व्हिडिओ 
चित्रीकरणाचा कालावधी किमान ३ मिनिटाचा आव्यक राहील. 

i, काम सुरू करण्यापूर्वी एका बाजूने चित्रीकरण सुरुवात करून दुसऱ्या टोकापर्यंत संपूर्ण 
चित्रीकरण करण्यात यावे. 

i. व्हिडीओ चित्रीकरण करताना प्रत्येक वेळेस कामाचे जलसंधारण अधिकारी व 
कंत्राटदार/त्यांचा प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. किमान दोन 
वेळेस खुद्द कंत्राटदाराची उपस्थिती आवश्‍यक आहे. 

॥. चित्रीकरणांमध्ये किमान दोन टप्प्यांमध्ये उप अभियंता व एका टप्प्यामध्ये कार्यकारी अभियंता 
यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. 

iv. देयके पारित करताना मोजमाप पुस्तिका सोबत चित्रीकरणाचा PenDrive सादर करावा. 
तसेच मोजमाप पुस्तिकेत नमूद करावे. 

४. सदर चित्रीकरणाची प्रत कार्यकारी अभियंता यांनी तपासावी व वरील सूचनांप्रमाणे 
चित्रीकरण नसल्यास देयक पारित करून होणार नाही. 


ie) 


पृष्ठ८पैकी२ 


११) 


१२) 
१३) 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७८४/जल-१ 


vi. 


चित्रीकरणाची किमान १५ सेकंदांची संक्षिप्त प्रत विभागाच्या जिओपोर्टलवर Upload 

करण्यात यावी. 
कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहील याची सर्वस्वी जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी/ 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी/ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील. गुणनियंत्रण 
चाचण्या मापदंडानुसार करण्यात याव्यात. 
दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यापुर्वी, काम सुरू असतांना व काम पुर्ण झाल्यावरच्या सर्व टप्यांवर, 
सदर कामांची प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण पथकामार्फत तपासणी करण्यात यावी. क्रॉस 
चेकिंगसाठी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील कामे जि.प. यंत्रणेकडील 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी व जि.प. यंत्रणेच्या अखत्यारीतील कामे मृद व जलसंधारण 
विभागाचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांचेमार्फत दुरुस्तीचे काम सुरू असताना 
तपासणी करावयाची आहे. त्यांची नियुक्‍ती अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण 
प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर यांचे सहमतीने प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी यांनी करावी. 
शासन निर्णय क्रमांक: गामुध-२०२३/प्र.क्र. २२/जल-१३, दि. २०-०४-२०२३ नुसार राज्यात 
गाळमुक्‍त धरण व गाळयुक्‍्त शिवार योजना राबविण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील 
बाबी तलावातील गाळ उपसण्याच्या कामाकरिता विचारात घ्याव्या. 
कामांची व्दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांची राहिल. 
सदर दुरुस्तीचे प्रस्ताव प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांचे स्तरावर तपासणी केली 
असल्याने प्रस्तावात अपूर्ण माहिती किंवा चूकीची माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास यास 
सर्वस्वी प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी व त्यांचे अखत्यारीतील संबंधीत क्षेत्रीय अधिकारी 
जबाबदार राहतील. 
केलेल्या कामाचा तपज्ञील ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात यावा. 
शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग शा.नि.क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५११६/जल-१, दिनांक 
११.१०.२०२३ मध्ये देण्यात आलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


२.० या ३६ योजनांच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रंमाक झेड एच-५, 


४७०२ लहान पाटबंधारे योजना, 

४७०२ ए ०७३ 

(२)(४) जुन्या मालगुजारी तलावांची पुनर्बांधणी व मजबुतीकरण (कार्यक्रम), 
५३, मोठी बांधकामे 


पृष्ठ८पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७८४/जल-१ 


३.० सदरहू योजनांच्या दुरुस्तीच्या कामास वरील लेखाशिर्षांतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 
४.० प्रस्तुत आदेश प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१४१८२७५५१९२६ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकिंत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAKASH 
NILKANTHRAO PATIL 
(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मंबई. 
२ मा.मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
३ मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय,विधानभवन,मुंबई. 
४ सर्व मा.संसद सदस्य,विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण)यांचे खाजगी सचिव 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 


) 

) 

) 

) 

५ सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

) 

) 

) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधानसचिव/सचिव. 
) 


९) मा. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१०) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

११ आयुक्त मृद व जलसंधारण, जल आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 

१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 
१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर 

१४ अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर. 
१५) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर. 

१६ प्रादेशिक दक्षता गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर. 

१७ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, चंद्रपूर. 

१८) कार्यासन अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) निवडनस्ती (जल-१. 


पृष्ठटपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७८४/जल-१ 


मृद व जलसंधारण विभाग 
जोडपत्र अ 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपूर येथील चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी तालुक्यातील ३६ माजी मालगुजारी तलावांच्या 
दुरुस्ती कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत गोषवाराः- 


शासन निर्णय क्रमांक: मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र- ७८४/जल-१ दिनांकः- १४ मार्च, २०२४. 


प्रचलित 
— 2 
आर्थिक aon Sites प्रत्यक्ष | दुरुस्ती न 
दुरुस्ती | मापदंडा संकल्पीत | संकल्पी | मत्यक्ष होत होत नंतर ग 
न यापुर्वी | दुरुस्तीची सिंचन 
- जिल्हया | तालुकया | कामाचे नांव व |S ची प्रति | नुसार गणा iid OO (सलत पुनर्स्थापीत वयातील 
अ । । वी दुरुस्तीचे | रक्‍कम अद्यावत | साठवण पाणी । सिचन होणारी 
चेनांव | daa  गट/सर्वेक्र. सघमी । अद्यावत क्षमता | साठवण सिंचन | होणारा सिंचन 
वर्ष (रु. लक्ष) किंमत क्षमता साठवण सिंचन 
किंमत | दुरुस्तीच्या (हेक्‍टर) aa | पाणीसाठा 
(सघमी) (सघमी) क्षमता 
रक्कमेची (हेक्टर) | (सघमी) 
टक्केवारी (हेक्‍टर) 
(६. २ ३ 1 | षु & | 8 ८ ९ | qo | [a dee | १२ १३ १४ 
विभाग जि.प.चंद्रपूर (ल.पा.) 
आकापूर 
चि चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी | रुपाडा चक २००० ५१.०२ | २२४७६ ९.२३ २२७.०० | ९१.३१ | १४७.५५ | ४१.०९ | ७९.४५ = 
स.न.२८ 
2 चंद्रपूर ब्रम्हपुरी शिविर २००१ ३७.४८ २३४८७७ ९.६४ १५९.५८ ४०.०० ५०.०० १०.०० १०९.५८ ३०.०० 
तुकूम स.न.१५ , , , , < ग ; 
चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी भानापूर रिठ 
३ । चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी ae 2002 २९.५३ | १८५५८ | ७.६२ १५९.१४ | ४५.६८ | १०३.४४ | २०.५६ | ५५.७० २५.१२ 
8 । चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी | कोरेगांव रिठ | २००३ २३.६४ | ४४७९३ | १८.३९ ५२.७८ | १५.०८ | ३४.३१ ६.७९ १८.४७ ८.२९ 


पृष्ठ८पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७८४/जल-१ 


स.न.२ 
, चक बोथली 
५ । चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी त २००१ 92.84 | ४३९४९ | १८.०४ २८.३३ ९.०१ ७.४८ ३.०० २०.८५ | 
६ । चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी | हळदास.न.२४। २००० ११.५३ | १९८३६ | ८.१४ ५८.१४ | १५.५८ | ३७.७९ ७.०१ २०.३५ ८.५७ 
न कुडेसावाली 
७ । चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी ग क २००१ ९.५३ ३६४०२ | १४.९४ २६.१९ ७.५० १७.०२ ३.३८ ९.१७ ४.१३ 
न कुडेसावाली 
Sees त्ता |S QooR | CRO | 3L20B | A4.GC | २३९ v.00 | 94.98 | Ado | 2.94 ae 
स.न.२२७ 
) कुडेसावाली 
९ । चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी गी २००२ ८.२७ | ४७८८२ | १९.६६ १७.२८ ४.१९ ११.२३ १.८९ ६.०५ २.३० 
.न. 
| दिघोरी 
शं चंद्रपूर । ब्रम्हपुरी च २००२ ५.३५ ३८४७८ | १५.८० १३.८९ । ८.१३ ९.०२ ३.६६ ४.८६ ४.४७ 
.न.२३४ 
, वांद्रा 
षां चंद्रपूर । ब्रम्हपुरी ०० BY ४६७७ १९.२० ७.३८ ८.५५ ४.८० CY YC ४.७० 
पू पु स.न.४६८ २००२ 3.84 ६७७२ ९.२ 3 44 ३.८५ २ 
, पळसगांव 
१ चंद्रपूर । ब्रम्हपुरी १ ४४. ४००८ १६.४ १०९.९८ ५.५ ७१.४ १५.९८ ८.४ १९.५ 
२ पू पु मकता स.न.८३ २०० ०९ ००८९ ६.४६ ०९.९ २५.५० ९ 8 ३८.४९ 8.43 
चंद्रपूर | अम्हपुरी माणिकपूर रिठ 
१३ । चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी न र २००० २.३२ ४४११२ । १८.११ ५.२७ २.६८ ३.४३ १.२१ १.८४ १.४७ 
। Boal 
१४ । चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी मा २००० ३.६१ ३१६५३ | १२.९९ ११.४० ७.३० ७.४१ ३.२९ ३.९९ ४.०२ 
| गोगांव 
१५ । चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी सं २००० ४.६४ ३५०३९ | १४.३८ १३.२५ ३.६० ८.६१ १.६२ ४.६४ १.९८ 
.न.३०९ 
न जुगनाळा 
१६ । चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी कलत २००२ २३.६१ २९९७२३ | १२.३० १२.०४ ३.५० ७.८२ ००० | ४.२१ ३.५० 


पृष्ठ८पैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७८४/जल-१ 


चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी रानबोथली 
१७ | चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी व, २००२ ३.६१ | ३०१०७ | १२.३६ | ११.९८ | ६.०७ ७.७९ २.७३ ४.१९ । 
१८ । चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी व oe 2002 ४.६४ | ७४४६ | ३.०६ ६२.३५ | १०.३० | ४०.५३ | ४.६४ | २१.८२ ५.६७ 
.न.३७७ 
१९ | चंद्रपूर | अव्हपुरी | _ hee २००२ | ३.६१ | ३१९८९ | १३.१३ | ११.२८ | ३.५० | ७.३३ | ०.५० | ३.९५ ३.०० 
.न.५४८ 
२० । चंद्रपूर | ब्रम्हपुरी oe २००१ | 2.49 | २४५८२ | १०.०९ | १०.४६ | ३.०५ | ६.८० | १.३७ | ३.६६ 9.8¢ 
स.न.४२५ 
ao | आही धानोली 
२१ चद्रपुर ब्रम्हपुरी तुकुम-२ २००१ २३.९५ १५६५७ ६.४२ 443.00 ४०.०० ८४.०० २४.०० ६९.०० १६.०० 
२२ । चंद्रपुर | ब्रम्हपुरी | बेलगाव-२ २००२ | १३.९२ | ११५०९ । ४.७२ | १२०.९९ | ३५.२० | ९०.०० | २१.१२ | ३०.९९ १४.०८ 
२३ । चंद्रपुर | ब्रम्हपुरी | पोहनपार-१९५ | २००१ ३०.५७ | १६३६२ | ६.७२ | १८६.८९ | ८३.१६ | ११२.१३ | ३३.३६ | ७४.७६ ४९.८० 
ao ह तेळनडोंगरी- 
२४ । चंद्रपुर | ब्रम्हपुरी धं २००१ ९.९९ ७७१० । ३.१७ । १२९.६० | 32.00 | ९६.३० | १९.२० | ३३.३० १२.८० 
२५ । चंद्रपुर | ब्रम्हपुरी । बोडेगाव-२ २००१ ५.६३ | ३५९६१ | १४.७६ | १५.६७ | ८.६८ ९.४० ५.२१ ६.२७ ३.४७ 
२६ | चंद्रपुर | ब्रम्हपुरी | बोडेगाव-४५२ | २००२ 2.94 | 92889 | 4.83 | 9844 कह. | 8.830 | 4.29 | तकर ३.४७ 
२७ । चंद्रपुर | ब्रम्हपुरी मुई११९ २००१ ५.८९ । ३३४८३ | १३.७५ | १७.६१ | ७.५२ | १०.५६ | ४.५१ ७.०५ ३.०१ 
२८ | चंद्रपुर | ब्रम्हपुरी | नान्होरी-१७० | २००१ ४.१७ | ४६३३१ | १९.०२ ९.०२ | ३.४३ ५.४१ २.०६ ३.६१ १.३७ 
२९ । चंद्रपुर | ब्रम्हपुरी | नान्होरी-५३७ | २००१ १.२१ | २३७५९ | ९.७५ ५.०९ | ४.१६ ३.०६ २.५० २.०३ १.६६ 
30 । चंद्रपुर | ब्रम्हपुरी | बेलदाटी-१५७ | २००१ १.४० | ३२४२३ | १३.३१ ४.३४ | ३.९१ २.६१ २.३५ १.७३ १.५६ 
३१ | चंद्रपुर | ब्रम्हपुरी | तोरगाव-३९२ | २००१ १.२५ | ३४८२० | १४.३० ३.६० ३.९५ २.१६ २.३७ १.४४ १.५८ 
३२ । चंद्रपुर | ब्रम्हपुरी | चांदली-२३० | २००१ ४.६० | ४८००३ | १९.७१ ९.५९ । ४.२६ ५.७६ २.५६ ३.८३ १.७० 
३३ । चंद्रपुर | ब्रम्हपुरी । कुर्झा-६६९ २००१ १८.१२ | ३५४८३ | १४.५७ | ५१.०७ | १७.८० | ३०.६४ | १०.६८ | २०.४३ ७.१२ 
३४ । चंद्रपुर | ब्रम्हपुरी | चांदगाव-१८३ | २००१ १५.४० | ९९९९ | ४.११ | १५४.०३ | ५३.६७ | ९२.४२ | 32.20] ६१.६१ २१.४७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७८४/जल-१ 


३५ 


चंद्रपूर 


ब्रम्हपुरी 


चिचगांव 
स.न.3९० 


२००१ 


४२२२७ 


३.१५ 


१.०१ 


३६ 


चंद्रपूर 


ब्रम्हपुरी 


चिचगांव 
स.न.3९२ 


२००२ 


४६१२३१ 


१०.०१ 


२.९५ 


६.०० 


२.०० 


३६ 


४१८.०५ 


१९११.२२ 


६३४.९१ 


११६१.४२ 


३०४.१२ 


रुपये ४१८.०५ लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी अठरा लक्ष पाच हजार फ़क्त) 


PRAKASH 


NILKANTHRAO PATIL 


Digitally signed by PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND WATER CONSERVATION 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a7dc90f966c67 1a9acd0a599ee5fC497272e775d33643b14725c6a7 743267 3f, 


postalCode=400032, st=Mahar: 7 
serialNumber=F 1EC28A96B2A52575AE4CCCAS 12D1723F249D503AE71CF458BA4863A 
ACFFBF62, cn=PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 


Date: 2024.03.14 18:37:19 +05'30' 


(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


rashtra, 


पृष्ठटपैकी८ 


